पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 


७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 


9. 


qo. 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 


दिनांक ३० जानेवारी, 2023 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २२ मे, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 


दिनांक १४ जून, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २० जुले, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 


दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ 


क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


११. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक १८ जानेवारी, २०२४ 
१२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ 
प्रस्तावना:- 
जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी संबधित 
जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३) ते (११) येथील शासन निर्णयान्वये रु.२२.११ कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत केलेला खर्च तसेच संबंधित 
जिल्हा परिषदांची मागणी विचारात घेऊन कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी या जिल्हा 
परिषदांना पुढील निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षातर्गत ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळी एकूण रुपये १,६३,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी त्र्येसष्ट 
लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

ot: जिल्हा परिषद | संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
aa way (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 & व 
ef नांदेड ४९ १६,००,०००/- | रूपये सोळा लाख फक्‍त 
२ | जळगांव 4g 24,00,000/- । रूपये पंचवीस लाख had 
३ | सांगली २४ ४४,००,०००/- । रूपये चव्वेचाळीस लाख फक्‍त 
४ । रायगड २० २१,००,०००/- | रूपये एकवीस लाख wad 
५ । रत्नागिरी २८ ४६,००,०००/- | रूपये शहोहेचाळीस लाख फक्त 
६ । बीड २ ११,००,०००/- | रूपये अकरा लाख Hat 

एकूण १८० १,६३,००,०००/- | रुपये एक कोटी RAS लाख फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिली आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
अनुज्ञेय वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित 
असल्यास, उपरोक्‍त अनुदानातून ते अदा HS नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक 30.09.2023 च्या 
शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणाऱ्या 
वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 

३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 

४. सदर अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या शासन 
निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 

प. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत 
करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 

६. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अनुज्ञेय वेतनासाठी जेवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे, 
तेवढाच निधी कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. वितरीत केलेला निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, 
वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन 
करावे. 

0. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 2294- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व areal पूर्तता होत आहे. 
९: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ९७७५/५/.॥9॥8॥9५॥॥9.90५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१६३९१९५२२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d 


2970b24702e05968e1 Of, postalCode=400032, st=Mah; 


HAJARE =» Sees 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड/रत्नागिरी/सांगळी/जळगांव/नांदेड/बीड 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड/रत्नागिरी/सांगली/ जळगांव/नांदेड/बीड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/रत्नागिरी/सांगली/जळगांव/नांदेड/बीड. 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, रायगड/रत्नागिरी/सांगळी/जळगांव/नांदेड/बीड. 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४ २३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक १३ मार्च, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र 
| सेवा निवृत्ती दिनांक । 
रायगड 


र aaa 
are ease 
ccc a 
४ ck a 
५] त्र सुरशन काशन पटल dR 
६] श्र न रयुनयपटल मिन 
उत्र aren ere 
८] श्र बघ पुजलकमकल «iE 
२] त्र कलातवाळम्हत्र «dR 
मज 
त्रझिलुबडडवळ ज्र 
त्र. महदत घाडडवळ ज्र 
नजर 
नजर 


जळगांव जिल्हा परिषद 
१ |श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड [RETIN ३१.०५.२०३३ 
२ (St. ज्नोदन लक्ष्मण कोळी कामगार ३१.०५.२०२८ 
३ lat. सोपान रामदास चौधरो कामगार ३०.०५.२०२९ 
४ ।श्री. अरुण बसंत चौधरो कामगार ३१.०५.२०३० 
५ [at संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 
& श्रो. राजेंद्र विनायक पाटील | कामगार २८.०२.२०२४ 
७ ait. बसंत बाबराव प कामगार ३१.०३.२०३१ 
८ श्री. महेंद्र रामेश्वर चौधरी |कामगार ३१.०७.२०२६ 
९ श्री. दादाजी परमल राठ कामगार ३१.०३.२०३२ 
१० ।श्री. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 
११ ।श्री. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 
१२ lal. संजय विठ्ठल महाजन (माळी) कामगार ३१.०५.२०३१ 
१३२ श्रो.स्‌ णसिंग कच्छवा कामगार ३१.०५.२०२६ 
१४ at. लालचंद काशिनाथ *ि कामगार २८.०२.२०३३ 
१५ ail. दयाराम शंकर जाधव कामगार ३०.०४.२०२७ 
१६ [ai अर्जुन साहेबराव शिंदे (पाटीलल |कामगार ३१.०५.२०२९ 
१७ |।श्री. बिलास जगन्नाथ मोरे कामगार ३१.०५.२०४१ 
१८ [श्रो.प्रविण अशोकराणे | कामगार ३१.०७.२०३३ 
१९ |।श्री. विकास मधुकर प कामगार ३१.०३.२०३८ 
२० ।श्री. संजय देविदास राण कामगार ३१.१०.२०३५ 
२१ श्रो. सुनिल वासेदेव पाटील [ETI ३१.०१.२०३५ 
२२ | श्री. धनराज हरो कोळी कामगार ३१.०८.२०३८ 
२३ |श्री.केलाससुरेशकोळी  |कामगार ३१.०५.२०३७ 
२४ श्री. राजेंद्र पांडुरंग भोळे कामगार ३०.११.२०३८ 
२५ |श्री. विकास प्रभाकर धनगर कामगार ३०.०४.२०३९ 


२६ श्री. विलास कडु प कामगार ३१.०७.२०२६ 


२७ ।श्री. अनिल काशिनाथ प कामगार ३१.०५.२०३० 


र 
z 
त्र ei ae A 
= 
ei ea a 
pa eee 
Elia 
४४] A सपन आभमनपटाल | ३००६२०३? 
vs 
त्र 
ai mee rae 


चव्हाण कामगार 


re 

मो ना LENS 

BE ah “. “1 
ie ee] 


भुजंग शंकर सि 
Tag णुसिंह ठाकूर 


२३०.०६.२०२९ 
२१.०१.२०२७ 
२०.०४.२०२८ 
२३०.०४.२०३२ 
खुशाल गळे २३१.०७.२०२९ 


६ क्रवाइगलक्मणनोणे AC meee 
७] क्र छतपतानागवण जामकर चिकार 
ट 
pecan iS 
ae 

३०० 

श्री aT aT क पापामय २३१.०७.२०२३० 

TNT 

sf ea gear far SLOT 

REAR 
ae 
sae 


dd 


२० |श्री. केशव दत्ता हाटकर मजूर ३१.०३.२०२४ 
दत्ता देवजी खानसोळे ३१.०५.२०२४ 
श्री. सुनिल दासराव पाठक 
«pikes ३०३२०३८ 
श्री. प्रकाश शंकर भरव 


२८.०२.२०२५ 


कळे ३०.०६.२०२८ 

श्री. उस्मान शे. चांद ३१.०८.२०२८ 
चोकोदर | 
चौकीदार | 
aa 

४२ |श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर Pa | ROR. RORY 

२३ श्री. बिलास संभाजी कदम २०.०९.२०२७ 

४४ [St खुशाल २३१.१२.२०२४ 

४५ |S. रणजिर्तासह नरसिह ठाकुर २९.०२.२०२८ 

४६ श्री. बाबु लक्ष्मण अभं ३०.०६.२०२५ 

अ. रहेम २३१.०५.२०२६ 

श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर ३१.०७.२०२५ 


श्री. म. युसुफ इसम ३२.०४.२०२७ 


०< 


XK 


EREEEEER 
A|o@ 

& 

g 

i 


vw 


7 


= 
९) 
0 
= 
ऱ्य 


HoH 
मेस्त्री | ३१.०५.२०२३ 
३०.०६.२०२६ 


श्रा. आर. एस.गवाणकर 


30,08, RORY 
आर. टा. जाधव २१.०५.२०२५ 


मेख 
जोडही 
जोडी 


श्री. एस. एस.निंगाव 
श्री. एस. आर. खाप 


२३०.०४.२०२२३ 


हळ 
९) 
0 


le 
9 
9 


२१ ait. पी. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 


र 
% mR 
८ नजर 
«ac नर 
oe a a rere 
ree | 

श्री. शिवाजी गणपत पाटील ३१.०५.२०२४ 

श्री. तानाजी कृष्णा तानगे ३१.०५.२०२६ 

श्री. शंकर मारुती पवार ३१.०५.२०२५ 

श्री. सुभाष मारुती चव्हाण ३१.०५.२०२५ 

श्री. संजय सखाराम प ३१.०५.२०२९ 

श्री. ईश्वर तुकाराम चव्हाण ३०.०६.२०२६ 

श्री. नंदकुमार पांडुरंग जम २९.०२.२०२८ 

३१.०५.२०२६ 

३१.०५.२०२४ 

श्री. एस. एम. जाधव ३१.०५.२०२८ 

श्री. व्ही. बी. भगत ३१.१२.२०२९ 

aie || ३१.०५.२०२८ 

श्री. एन. डी. ब ३१.०५.२०२९ 

श्री. एस. एम. जमादार ३१.०८.२०२९ 

श्री. एन. आर. मुजावर ३१.०८.२०२८ 


नजर 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
fad 


b1119b5f2d93940a592bd8a91d29 


f, postalCode=400032, st: 


968 = a, 
+=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9828471B3 
251 EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB B HAJARE 


Date: 2024.03.13 17:31:42 +05'30' 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारो, महाराष्ट्र शासन 


